श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांसाठी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिंनांक :-२२ जुले, 2024. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो, 
दि. २२ एप्रिळ, २०२१. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.२१०,००,००,०००/- (रुपये दोनशे दहा 
कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.९०,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली 
आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजनेसाठी एप्रिल, २०२१ ते मार्च, २०२२ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर HAA रक्‍कम रुपये 
९०,००,००,०००/- (रुपये नव्वद कोटी फक्त) संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी माहे जून, २०२१ पर्यंत लाभार्थ्यांना 
अर्थसहाय्याचे वाटप करुन जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर यांचेकडे शिल्लक असलेली 
रक्कम रु.१७,८५,१४,१६५/- शासनाकडे परत घेण्यात येऊन सदर रक्कम या शासन निर्णयान्वये 
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. तसेच 
मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण 
व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातीळ स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च “"मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य SEAS २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १७२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घाळून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्ण वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३२/२०२१, 
दिनांक २२/०४/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥१59॥॥.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०८१८१९३२३३७७२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ ढ Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 
Sunil Vittha ग” 
१९०० rashtra, 
254. ei al 


ebb 1af88bab8226074 


Ukirade ,/ See 
(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विठोष 

सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो, दिनांक :- २२ जुलै, २०२१. 


श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना- अनुसूचित जमाती (रक्‍कम रुपयात) 
अ.क्र जिल्हा नियंत्रक अधिकारी क्रमांक वितरीत निधी 
२ ३ 11 a 
शिळ मुंबई हहर ९००२८ 18 
३ ठाणे ००३६ 31920000 
रायगड ४१०५३०० 
4 रत्नागिरी ००२३ ०६००० 
@ पालघर ००३७ १०८५८४३०० 
८ नाशिक ०००६ ५१७९७००० 
|__१० | जळगाव ००१० २६५६६६०० 
|__११_ | अहमदनगर ४७६९८०० 
१२  ।नंदुरबार ००२७ ४२११२६०० 
१३ पुणे ००४० १२९५४०० 
१५ सातारा ००३२ १३२६०० 
१७ कोल्हापूर ००३९ a 
वट नागपूर ००१४ १४०५९९०० 
२० ।चंद्रपूर ००२१ ४१२४५८८० 
२२ गडचिरोली ००१३ ३९५१९६०० 
नागपूर विभाग ११२५६४१८० 
२५  |अकोला ००४१ ३२६२८०० 
२७ |बुलढाणा ००३८ ५८६६९०० 
अमरावती विभाग ६२५५७२६८ 
३० ats ००३४ ५६०९२०० 
३२ परभणी ००१६ १४३०००० 
३४ जालना ००१५ १०२८८०० 
३६ हिंगोली ००१७ ३१७४८०० 
[| औरंगाबाद विभाग —— २११४४९०० 
एकूण ४५२१३९२१४८ 


